RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ४५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 22nd October 2018 


, 


Notification 


No. SPP - 2018 /U.O.R . 87 /D - XIV.- In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Akash B. Moon as “ Special Public Prosecutor” for conducting the Sessions Case 
No. 175/2015 in Sessions Court, Kopergaon , district Ahmednagar which is arising out of C. R. No. 
103/2015 , registered at Shirdi Police Station , district Ahmednagar. 

The fees of Adv. Akash B. Moon , Special Public Prosecutor shall be paid by Home Department as 
per the proposal approved by this department. 

His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 
reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer, 
Law and Judiciary Department. 


वि ( एच) ४०४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४ , २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हा नंदुरबार 


३ 


१ 


क्रमांक ब /कक्ष-२/ जमीन / कावि -९ ६८ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना क्रमांक मह/ का -२/ जमीन ( दोन )/ ७ ९०/९ २, दिनांक ३ डिसेंबर १९९ २ 
व शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या 
ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा 
नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम (४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे 
तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत 
आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन 


अधिसूचनेचा मसुदा 


३ 


, 


शासकीय अधिसूचना, क्रमांक मह/ का -२/ जमीन ( दोन )/ ७९०/९ २, दिनांक ३ डिसेंबर १९९ २ व शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून (दिनांक ३ डिसेंबर 
१९९ २ च्या अधिसूचनेतील अनुसूची अ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या वनगावात समाविष्ट असलेले रकाना २ मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचे 
रकाना ८ मध्ये निर्दिष्ट केलेले स्वतंत्र नवीन महसूल गाव) नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील छिनालकुवा वनगावाचे महसुली गावात 
रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 


वनगावाचे नाव 


सर्वे नंबर 


क्षेत्र 


चतु : सीमा 


नवीन महसूल 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


छिनालकुवा 


१ ते १०१ 


२८१ २४ 


६ ९ ४.३ ९ 


उत्तर 


: मनखेडी 


सूर्यपूर 


पूर्व 


: मोठी मनखेडी 


दक्षिण : 


गौऱ्या 


पश्चिम : कामोद जरली 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 


जिल्हाधिकारी , नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


३ 


जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि -१०२० / २०१८.- शासकीय अधिसूचना , दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी , जिल्हाधिकारी, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३/ म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
झापी महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ मधील कलम ४ (६ ) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व चतु: सीमा 
यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


- 


१ 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्राणी 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


क्षेत्र 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


झापी 


१ ते ८ 


२७ १३ 


६७.०२ 


उत्तर 


झापी 


पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष-२ जमीन/ कावि-१०२०/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


झापी 


१ ते २१० 


२५ ९ ५ ४२ 


६४१३.८ 


झापी 


उत्तर : कुंड्या 
पूर्व : फलई 
दक्षिण : खडकी 


पश्चिम : सावऱ्या 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक ब/ कक्ष -२ / जमीन/ कावि -१०२१ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील , त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३ /म -६, 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
कुकतार महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ मधील कलम ४ (६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व 
चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे. 

दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 

अनुसूची 

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्राणी 
वनगावाचे नाव सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 
हेक्टर आर एकर गुंठे 

गावाचे नाव 


नवीन महसूल 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


कुकतार 


१ ते ७ 


३० ८४ 


७६.०८ 


कुकतार 


उत्तर 
पूर्व 


खाट नाला , फॉरेस्ट 


दक्षिण : 


पश्चिम : फॉरेस्ट 


क्रमांक ब/कक्ष-२/ जमीन/ कावि -१०२१ / २०१८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित 

क्षेत्र 

चतु:सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


कुकतार 


१ ते १२७ 


३२२ ५५ 


७ ९ ७.०० 


कुकतार 


उत्तर 

: रोषमाळ 
पूर्व : नलवाणी 
दक्षिण : जळावला 
पश्चिम : अकवाणी 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


५ 


जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक ब/ कक्ष -२ / जमीन/ कावि -१०२२ / २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट -कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील , त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३ /म -६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४, 
पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
उडदया महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ मधील कलम ४ (६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व 
चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे. 

दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 

अनुसूची 

जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्राणी 
वनगावाचे नाव सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 
हेक्टर आर एकर गुंठे 

गावाचे नाव 


नवीन महसूल 


१ 


२ 


بہ 


४ 


५ 


६ 


उडदया 


१ 


३२४ 


८.०० 


उडदया 


उत्तर 
पूर्व 

: फॉरेस्ट 
दक्षिण : फॉरेस्ट 


पश्चिम : फॉरेस्ट 
क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन/ कावि -१०२२/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु :सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


w 


५ 


उडदया 


१ ते २८६ 


१४१४ ३२ 


३४ ९ ४.२ ९ 


उडदया 


: भाबरी 


उत्तर : नर्मदा नदी, भादल 
पूर्व 
दक्षिण : मांजणी 
पश्चिम : सादरी 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२३/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
निमगव्हाण महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १ ९ ६६ मधील कलम ४ ( ६ ) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र 
व चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


४ 


w 


३ 


५ 


निमगव्हाण 


७ २८ 


१८.०० 


उत्तर 


निमगव्हाण 


पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०२२/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


निमगव्हाण 


१ ते १०२ 


१६१ २७ 


३ ९ ८.२० 


निमगव्हाण 


उत्तर : नर्मदा नदी 
पूर्व : चिंचखेडी 
दक्षिण : डोमखेडी 
पश्चिम : डोमखेडी 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


७ 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२४/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 
शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
माकडकुंड महसुली गावाचे दिनांक ३ डिसेंबर १ ९९ २ च्या अधिसूचनेनुसार व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ मधील कलम ४ ( ६) 
अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे. 

दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 

अनुसूची 

जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 
वनगावाचे नाव सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 
हेक्टर आर एकर गुंठे 

गावाचे नाव 


नवीन महसूल 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


माकडकुंड 


१ 


ते 


w 


१७०० 


४२.०० 


माकडकुंड 


उत्तर 
पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०२४/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


माकडकुंड 


१ 


ते 


१४३ 


७१७६३ 


१७७३.९ 


माकडकुंड 


: पौला 
: गोराडी 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण : थुवाणी 
पश्चिम : सांबर 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२५/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
खुटवाडा महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ मधील कलम ४ ( ६ ) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व 
चतु: सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


खुटवाडा 


१ ते ७ 


१७०० 


४२.०० 


खुटवाडा 


उत्तर 
पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष -२ / जमीन/ कावि -१०२५/२०१८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित 

क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


खुटवाडा 


१ ते २२७ 


८५७ ९ ५ 


२११ ९.३७ 


: गेदा 


खुटवाडा 


उत्तर 
पूर्व : बोरी, चिखली 
दक्षिण : खर्डी, कामोद 
पश्चिम : निमखेडी 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


or 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२६/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
केलापाणी महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ मधील कलम ४ (६ ) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व 
चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


w 


४ 


३ 


५ 


केलापाणी 


१ ते २ 


६३१ 


१५.२४ 


केलापाणी 


उत्तर 
पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष -२ / जमीन/ कावि -१०२६/ २०१८, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


केलापाणी 


१ ते ८२ 


१०२८ ५३ 


२५४१.१८ 


केलापाणी 


उत्तर 

: खडकी 
पूर्व : तोरणमाळ 
दक्षिण : मुंडलगाव, गोरांबा 
पश्चिम : तेलखेडी 


. 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 


जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२७/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
भादल महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ मधील कलम ४ ( ६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व चतु : सीमा 
यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


w 


سه 


४ 


५ 


भादल 


१ 


ते 


w 


२०६४ 


५१.०० 


उत्तर 


.. 


भादल 


पूर्व 
दक्षिण : फॉरेस्ट 


पश्चिम : फॉरेस्ट 
क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०२७/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


भादल 


१ 


ते 


३४७ 


८६५ २७ 


२१३८.२ 


भादल 


मध्य प्रदेश 


उत्तर : नर्मदा नदी 
पूर्व 
दक्षिण : भावरी 
पश्चिम : 

उडदया 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


११ 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन/ कावि -१०२८/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
पौलामहसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ मधील कलम ४ ( ६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व चतु :रसीमा 
यांच्यात बदल करण्यात येत आहे. 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पौला 


१ ते २ 


६४८ 


१६.०० 


पौला 


उत्तर 

: फॉरेस्ट 
पूर्व 

: फॉरेस्ट 
दक्षिण : फॉरेस्ट 


पश्चिम : फॉरेस्ट 
क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०२८/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


हेक्टर आर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


पौला 


१ ते १५२ 


६२० ६७ 


१५३२.३४ 


पौला 


उत्तर : नर्मदा नदी 
पूर्व : पिंपळचौक शेलगदा 
दक्षिण : माकडकुंड 
पश्चिम : काठी 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०२९/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ / म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
सुरूंग महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ मधील कलम ४ (६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व चतु :रसीमा 
यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


सुरुंग 


१ ते ११ 


२२ ८२ 


५६.१६ 


सुरुंग 


उत्तर : नर्मदा नदी 
पूर्व 
दक्षिण : प्लॉट नंबर ८ 


पश्चिम : नर्मदा नदी 
क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०२ ९/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


हेक्टर आर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


सुरुंग 


१ 


ते ४६ 


५१६३६ 


१२७५.३ 


सुरुंग 


: शेलदा 


उत्तर : नर्मदा नदी 
पूर्व 
दक्षिण : तिनसमाळ 
पश्चिम : निमगव्हाण 


, 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार. 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


१३ 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक ब/ कक्ष-२/ जमीन / कावि -१०३०/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३/ म-६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४१ ) चे कलम ४ , पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात 
आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार जी अधिसूचना काढण्याचे योजित 
आहे त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट -कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या 
सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे आणि याद्वारे अशी नोटिस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा मी दिनांक १७ 
नोव्हेंबर २०१८ नंतर विचारात घेईन . 


. 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी दाखल होतील, त्या विचारात 
घेऊन मी निर्णय घेईन . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, दिनांक ४ डिसेंबर १९ ७१ व शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/६३९ २३/ म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) चे कलम ४, 
पोट -कलम (१) च्या परंतुकाखालील राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , 
डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार याद्वारे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ पासून नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्राणी तालुक्यातील 
चिंचखेडी महसुली गावाचे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ मधील कलम ४ (६) अन्वये खालील तक्त्यात नमूद सर्व्हे नंबर , क्षेत्र व 
चतु : सीमा यांच्यात बदल करण्यात येत आहे . 


दिनांक ४ डिसेंबर १ ९ ७१ च्या अधिसूचनेनुसार 


अनुसूची 
जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्राणी 

क्षेत्र 


वनगावाचे नाव 


सर्व्हे नंबर 


चतु: सीमा 


नवीन महसूल 
गावाचे नाव 


हेक्टर आर 


एकर गुंठे 


१ 


२ 


४ 


३ 


w 


५ 


चिंचखेडी 


१ ते १५ 


३० ३५ 


७५.०० 


उत्तर 


चिंचखेडी 


पूर्व 


दक्षिण : 


पश्चिम : 


क्रमांक ब/ कक्ष-२ / जमीन/ कावि-१०३०/ २०१८ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचनेनुसार सुधारित 
वनगावाचे नाव सुधारित क्षेत्र 

चतु: सीमा 
सर्व्हे नंबर हेक्टर आर 

एकर गुंठे 


नवीन महसूल 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


चिंचखेडी 


१ ते ७५ 


७२७ ९ ४ 


१७ ९ ८.२ ९ 


चिंचखेडी 


: शिक्का 
: डोमखेडी 


उत्तर 
पूर्व 
दक्षिण : दुठ्ठल 
पश्चिम : दुठ्ठल व भरड 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यांमध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ चे कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना 


प्रकल्पांना सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC - 2013/ CR- 320/ TC - 2 , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पास 
पर्यावरण विभागाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


क्रमांक भूसंपादन/ ई- टपाल/ २०१५/ ३२/ ९ ५/एसआर -४६/ २०१५. 
ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
अस्तित्वात आलेला असून सदरील अधिनियम , सन २०१४ पासून अंमलात 
आलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र) , 
२०१४ संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, न्याय्य नुकसानभरपाई मिळण्याचा आणि भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम, 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४ / 
प्र . क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क नियम ( महाराष्ट्र ), 
२०१४ च्या दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचनेतील नियम २ ( छ) 
नुसार जिल्हाधिकारी या व्याख्येत उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीचीजिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) नुसार , 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश 
“ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते. ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या 
तरतुदीनुसार याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ 
रोजीच्या राजपत्रातील प्रकरण २ मधील खंड ( अ) चा नियम ६ ( २) 
प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी हरकती 
नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या 
आत भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग, चाळीसगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीजवळ, घाट रोड, चाळीसगाव 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४ , २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची - एक 


अनुसूची - एक - चालू 


जमिनींचे वर्णन 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, गाव उपखेड 


१ 


२ 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


हे . आर 


१६ - अ / २- ब/ २ 


० ४० 


१ 


२ 


पो . ख . .. 


० ०४ 


हे . आर 


१६- ब 


० ४० 


३/१ 


० ४० 


१७/१ 


० ४१ 


३/२ 


० ४८ 


१७ / २ - अ 


० ४० 


४ 


० ६५ 


१७/ २ - ब / १ - अ 


. 


० २ ९ 


५ - अ / १ 


० ६० 


१७ / २ - ब / १ - ब 


० २५ 


५ - अ / २ 


० ४० 


१७/ २ - ब / २ 


० २१ 


५ - ब 


० ६० 


१३६ - ब 


० १ ९ 


६ 


२ ०३ 


पो . ख . 


१ १४ 


१३६ - अ / १ 


० २५ 


.. 


२४९ / ३- अ 


० ९ ५ 


१३६ - अ/ २ 


० २६ 


पो . ख . 


० 


०७ 


१३६ - अ / ३ 


० २५ 


.. 


१६५/१ 


१ १६ 


१३८ 


० २२ 


पो . ख . 


० १ ९ 


२५ ९ 


० ७६ 


७ 


० ६१ 


२५८ - अ 


० ४ ९ 


و 
/ 


० २५ 


पो . 


ख . 


० ०६ 


८/२ 


० २० 


२५८ - ब 


० ४ ९ 


२२०/१ 


० २८ 


पो . ख . .. 


० ०६ 


२२०/२ 


० २८ 


२५८ - क 


० ५० 


पो . 


ख . 


० ०६ 


२१८/२ 


० ३४ 


२५८ - ड 


० ५० 


० ३ ९ 


पो . 


ख . 


० ०४ 


१०/१ 


.. 


० ६० 


२५६ 


० ५० 


१०/२ 


० ५० 


२५५ 


१ १२ 


१६ - अ / १ 


० २७ 


पो . 


ख . 


० ५२ 


.. 


१६ - अ / २ - अ 


० ३३ 


२५४ - अ 


० ७२ 


.. 


१६- अ/ २ - ब / १ 


० ४३ 


पो . 


ख . 


० २१ 


.. 


पो . ख . 


० ०३ 


२४ ९ / २ - अ 


० ४० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


२५४ - ब 


० ७२ 


२४७/४ 


० ७७ 


.. 


पो . ख . .. 


० २१ 


पो . ख . .. 


० ४१ 


२५३/१ 


२ ५२ 


२४६/१ 


१ ३५ 


पो . ख . 


पो . ख . .. 


० ३० 


० ०२ 


२५३/२ 


२ ५१ 


२४६/ २ - अ 


० ७१ 


पो . ख . .. 


० 


०४ 


२४६/ २ - ब 


० ६५ 


.. 


पो . ख . .. 


० ०१ 


२५३/३ 


१ ०१ 


पो . 


ख . 


० ४० 


२४५/१ 


१ २५ 


२५२/२ 


० २० 


२४५/ २ - अ 


१ २४ 


२५१ 


० २५ 


२४५ / २- ब 


२ १० 


पो . ख . 


० ०२ 


२५० 


० २१ 


१ ९ ६/ १ - अ 


० २० 


२४ ९ / १ 


१ ८८ 


पो . 


ख . 


० १५ 


२४४ 


१ २० 


पो . ख . 


० ०२ 


२४ ९/ २- ब / १ 


० ४० 


२३३ 


२ १६ 


२४९ / २- ब / २ 


१ ० ९ 


२४३ 


० ३८ 


२४ ९ / ३ - ब 


० ९ ६ 


पो . 


ख . 


० ०८ 


पो . 


ख . 


० ०६ 


२४२/१ 


० ४० 


२४ ९ / ४ 


१ ८ ९ 


२४२/२ 


० २१ 


पो . 


ख . 


० १६ 


पो . ख .. 


० ०१ 


२४८ 


२ ८० 


२४१ 


० ५२ 


पो . 


ख . 


१ ०५ 


पो . ख . 


० ०१ 


२४७/१ 


४० 


२४० 


० ३७ 


२४७/ २ - अ 


० ४० 


पो . ख . 


० ०१ 


२४७/ २- ब 


० ३६ 


२३ ९ 


० ७ ९ 


पो . ख . .. 


० ४२ 


० १८ 


२४७/ ३ - अ 


० ३६ 


२३८ 


१ ० ९ 


पो . ख . 


० ४२ 


पो . ख . .. 


०४ 


२४७/ ३ - ब 


० ४० 


२३७/१ 


० ३२ 


.. 


पो . ख . .. 


० ०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


१७ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


२१६/ ३ - क 


० ५३ 


२२ ९ / १ 


० ४० 


.. 


.. 


२३७/२ 


० ३१ 


२१२ - अ 


० ५० 


पो . 


ख . 


० 


०१ 


२२९ / २ 


१ 


३१ 


२१६/ ३ - अ 


० २० 


२२८ 


० ६६ 


२३७/३ 


० ३२ 


२२७ 


१ १० 


पो . ख . 


० ०२ 


पो . 


ख . 


० ०३ 


२१६/ ३ - ब 


० २० 


२२६ 


१ १५ 


२३६/१ 


० ७५ 


पो . ख . .. 


० २० 


पो . ख . .. 


० ०५ 


२२५/१ 


० ८१ 


२३६/२ 


० ६० 


२२५/२ 


० ९ ८ 


२३५ 


१ १३ 


पो . ख . .. 


० ० ९ 


पो . ख . 


० 


०३ 


२२४ 


१ ०३ 


.. 


२३४/१ 


१ ९ ७ 


२२३ 


१ ६३ 


पो . ख . 


० ०३ 


पो . 


ख . 


० ३५ 


२३४/२ 


१ ९ ८ 


२२२/१ 


२ ५५ 


पो . ख . 


० ०३ 


२२२/२ 


१ २८ 


२१२ - ब 


११ 


२२२/ ३ - अ 


० ६४ 


२३१/१ 


० ४० 


पो . ख . 


० ०२ 


२३१/२ 


० ५० 


२२२ / ३ - ब 


० ६४ 


२३१/३ 


० ४० 


पो . ख . .. 


० ०२ 


२३१/४ 


० ४० 


२२१ - अ 


१ ७८ 


पो . 


ख . 


० ०३ 


२३१/५ 


० ५० 


२२१ - ब 


० ९ ६ 


२३१/६ 


० ५० 


२१ ९ / २ 


० ३ ९ 


२३० / १ - अ 


० ५६ 


.. 


पो . ख . .. 


० ०२ 


२३० / १ - ब 


० ५५ 


२१ ९ / १ 


० ४० 


.. 


२३० / २ - अ 


० ५५ 


२१८/१ 


० ६४ 


२३०/ २- ब 


० ५५ 


२१८/३ 


० २० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


२१७ 


२०७/ २ - अ 


० २० 


.. 


० २० 


२१६/१ 


० ३० 


२०७/ २ - क 


० २० 


२१६/२ 


० ३० 


१ ९ ६ / १ - ब 


० ४५ 


२१६/४ 


० ३० 


१ ९ ६ / २ 


० १८ 


२१५ 


० ३० 


१ ९ ४ / १ 


० २३ 


२१४/१ 


० ४० 


२६६/ ५ - अ 


० ६० 


२१४/२ 


० ३० 


१ ९ ४ / २ 


० २२ 


.. 


२१३ 


० २४ 


१७०/१ 


० १४ 


२१२- क 


० ३० 


१७०/२ 


० १४ 


२१२- ड 


० ३८ 


१६९ - अ / १ 


० २० 


२११/१ 


० 


८० 


१६ ९ - अ / २ 


० १ ९ 


२११/ २ - अ 


० ४० 


१६ ९ - ब 


० २० 


२११/ २- ब 


० २० 


१६ ९ - क 


० ३० 


२११/ ३ - अ 


० 


११ 


१६८ - अ / १ 


० ५० 


२११/ ३ - ब 


० १० 


१६८ - अ / २ 


० ३० 


.. 


२११ / ३ - क 


० 


११ 


१६८ - ब / २ 


० २० 


२१० - अ/ २ 


० ३० 


१६८ - ब / १ 


० ६० 


२१० - अ / १ 


० ३० 


१६७ 


० ३० 


.. 


२१० - ब 


० ६० 


१६६/१ 


० ३ ९ 


.. 


२० ९ - अ / अ 


० ४६ 


पो . ख . 


० ०८ 


२० ९ - अ/ ब 


० ४० 


१६६/२ 


० ३४ 


२०८/१ 


० 


१२ 


पो . ख . 


० ० ९ 


२०८/२ 


१२ 


१६६/३ 


० २३ 


.. 


२०८/३ 


० २१ 


१६५/२ 


० २० 


२०७/१ 


० ३० 


.. 


२६६/१ 


१ २३ 


२०७/ २ - अ 


० १६ 


२६६/२ 


१ १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


१ 


२ 


हे . आर 


टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे सहायक कार्यकारी अभियंता, 

गिरणा कालवा विभाग क्रमांक २ , जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

शरद भगवान पवार , 
भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव , 

जिल्हा जळगाव . 
चाळीसगाव , १५ ऑक्टोबर २०१८ . 


२६६/३ 


१ २३ 


२६६/४ 


२ ३३ 


पो . ख . 


ख . .. 


२ ४३ 


२६६/ ५ - ब 


० ५० 


२६६/ ६ - अ 


१ ० ९ 


२६६/ ६ - ब 


१ २४ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- ( १) जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त , धुळे जा . क्रमांक जिपउआ/ 

तां / चारा टंचाई/ २ ९ ८८ -९ ०/ २०१८, दिनांक २० ऑक्टोबर 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


२०१८ . 


चे 


प्रकल्पाचे नाव : वरखेडे - लोंढे मध्यम प्रकल्प 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : वरखेडे बॅरेज प्रकल्पाच्या कालव्याचा भूसंपादन 
प्रस्ताव ( मौजे उपखेड). 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचनासाठी . 


अनुसूची - तीन 


विस्थापन नाही. 


अनुसूची - चार 


भारत सरकारच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध केल्यानुसार पर्यावरणाची मंजुरी प्राप्त असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांना 
सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट दिलेली आहे. 

त्याचप्रमाणे अतिरिक्त मुख्य सचिव , पर्यावरण विभाग , महाराष्ट्र 
राज्य , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक SEAC- 2013/CR- 320 / TC -2 , 
दिनांक २९ सप्टेंबर २०१४ नुसार वरखेडे- लोंढे मध्यम प्रकल्पास पर्यावरण 
विभागाचे “ ना - हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले असल्याने सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाची आवश्यकता नाही. 


. 


( २) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ कलम १४४ ( २) 

आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष-३ /पीओएल/ कावि-२२०/ २०१८.- ज्याअर्थी, जिल्हा 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त, धुळे यांचेकडील उपोद्घातातील क्रमांक १ च्या 
पत्रान्वये धुळे जिल्ह्यात यावर्षी सरासरी ७६.०२ टक्के इतके पर्जन्यमान 
झालेले असून त्यातही धुळे , शिरपूर व शिंदखेडा या तालुक्यांमध्ये 
७५ टक्क्यापेक्षाही कमी पर्जन्यमान झालेले आहे . दुष्काळ संहितेनुसार 
जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा दुष्काळामध्ये येण्याची शक्यता आहे. 
करिता जिल्ह्यातील चारा जिल्ह्यातील पशुधनास पुरेसा उपलब्ध व्हावा 
या दृष्टीने जिल्ह्यातून परराज्यात होणारी चारा वाहतूक तात्पुरती 
थांबविणे आवश्यक आहे . 

धुळे जिल्ह्यामध्ये जनावरांचा चारा टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे. त्यामुळे चाऱ्याची पळवापळवी होऊन त्यातून मोठ्या प्रमाणात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. तेव्हा, या आणीबाणीच्या परिस्थितीत सर्व संबंधितांना नोटिस 
देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासारखी परिस्थिती नाही व सद्य: स्थितीत 
ते शक्य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम 
१४४ ( २) नुसार एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक असल्याचीही 
माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे , फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून धुळे जिल्ह्यामध्ये शिल्लक असलेला चारा इतर जिल्ह्यांत 
किंवा इतर राज्यांत जाऊ नये , यासाठी धुळे जिल्ह्याबाहेर चारा 
वाहतूक करणेस या आदेशान्वये प्रतिबंध करीत आहे. सदर आदेश 
पारित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीपावेतो अंमलात 
राहील . 

प्रस्तुत आदेश दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

राहुल रेखावार , 

जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 
धुळे, २५ ऑक्टोबर २०१८ . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी , चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव. 


-- 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव 
भाग , चाळीसगाव. 


-- 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील आदेश 
क्रमांक ई-टपाल-२०१५/ ३२ / ९५ / एसआर/ ४६/ २०१५, दिनांक ४ जानेवारी 
२०१६ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८ - १४ , २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १ ९४० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचले.-- १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( ४ ) 


२. या कार्यालयाकडील अवसायन अंतिम आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल / आदेश/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ (१ ) (४ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, जिल्हा जळगाव सद्याचेनियुक्त अवसायकांची बदली 
झाल्याने, तसेच कार्यालयीन कामकाजाच्या सोईचे दृष्टीने खालील अवसायनातील संस्थेच्या अवसायकाच्या नेमणुकीत बदल करीत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


सध्याचे अवसायक यांचे नाव व 


नवीन नियुक्त अवसायक 

यांचे नाव व पद 


पद 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


स्वामी विवेकानंद नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एस . पी . महाजन , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), 
अमळनेर . 


२ 


अंगणवाडी सेविका कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर. 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , 

अमळनेर . 


- 


३ 


शांती निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील, 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 

अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


४ 


श्रीकृष्ण पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , 
तालुका 

अमळनेर . 


सोनखेडी, 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . आर . पी . कांबळे , 
शासकीय प्रतवारीकार, अमळनेर . 


५ 


गुरुकुल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


अमळनेर . 


अभिनव लघुउद्योग औद्योगिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


- 


७ 


जयहिंद ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , प्र. डांगरी, अमळनेर . 


श्री . एन . के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८ - १४ , २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १ ९४० 


२१ 


परिशिष्ट – चालू 


अ . क्र . 


संस्थेचे नाव 


सध्याचे अवसायक यांचे नाव व 


नवीन नियुक्त अवसायक 

यांचे नाव व पद 


पद 


१ 


२ 


३ 


४ 


८ 


मिराई नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
अमळनेर. 


श्री . एन . के . पाटील, 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एस . पी . महाजन , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) , 
अमळनेर . 


पदवीधर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 


अमळनेर . 


श्री . एन. के . पाटील , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर. 


१० 


आशिषनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , अमळनेर. 


श्री . एन . के . पाटील, 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर . 


. 


११ 


तापी परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पातोंडा. 


श्री . बी . डी . शिंदे , 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर. 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 
मुख्य लिपिक , अमळनेर 


१२ 


तापी परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , जळोदा. 


श्री . बी . डी . शिंदे , 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर . 


श्री . एच. व्ही . कासोदेकर, 
मुख्य लिपिक , 

अमळनेर . 


१३ 


मारवड परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , मारवड . 


श्री . बी . डी . शिंदे , 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर . 


श्री . आर . डी . पाटील , 
लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था , 
अमळनेर . 


१४ 


चक्रधर स्वामी तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , रणाईचे. 


श्री . बी . डी . शिंदे, 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर . 


श्री . आर . डी . पाटील , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर . 


१५ 


कळमसरे परिसर तेलबिया उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कळमसरे. 


श्री . बी . डी . शिंदे, 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर . 


श्री . आर . डी . पाटील , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर. 


१६ 


मुंगसे पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , 
मुंगसे. 


श्री . बी . डी . शिंदे, 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
अमळनेर . 


श्री . एच . व्ही . कासोदेकर , 

अमळनेर . 


मुख्य लिपिक , 


वरीलप्रमाणे संबंधित अवसायक यांनी पदभार देवाण - घेवाण करून चार्ज यादीसह अहवाल तत्काळ या कार्यालयास सादर करावा. 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , २५ जून २०१८ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ २२ / सन २०१८ , दिनांक २५ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २५ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना/ १२७० / सन २०१८. 
- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित शिवशक्ती 
महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
करंजी पाचदेवळी, तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीव्हीडी/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ १८ / सन २०१८ , दिनांक २४ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , २४ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १२९ ३ / सन २०१८. 
- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित आईचा आशिर्वाद 
महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
वरसाडे, पोस्ट शिंदाड, तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ २३ / सन २०१८, दिनांक २७ जुलै २०१८ असा आहे. 


जळगाव , २७ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १२७२ / सन २०१८. 
- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित कानिफनाथ 
महाराज महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था 
मर्यादित , आनंदनगरतांडा , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ इडीएल / एजीआर /( ओ) / 
( डी)/९ १७/ सन २०१८ , दिनांक २४ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २४ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधिसूचना /१३०८ / सन २०१८. 
याद्वारे मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित बंजारा गुरुकृपा 
महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
मांडवे बु., तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ २५ / सन २०१८, दिनांक ३० जुलै २०१८ असा आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/ अधिसूचना /१२७८ / सन २०१८. 
- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित सरस्वती माता 
महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
लोंजे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 


जळगाव , ३० जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


२३ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/ ( ओ)/ 
( डी )/ ९ १ ९/ सन २०१८, दिनांक २५ जुलै २०१८ असा आहे. 
जळगाव , २५ जुलै २०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ १३१० / सन २०१८. 
- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित अण्णा भाऊ 
साठे मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , खांडवे, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना/ 
१२८२/ सन २०१८.- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , 
नियोजित स्व . सौ . शिलाताई चव्हाण महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , लोंजे , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी 
संस्था असे आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेएमएनआर/ एजीआर/( ओ)/ 
( डी)/९ २६/ सन २०१८ , दिनांक ३० जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , ३० जुलै २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर /( ओ )/ 
( डी )/ ९ २० / सन २०१८ , दिनांक २५ जुलै २०१८ असा आहे . 


जळगाव , २५ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना/ 
१२६८ / सन २०१८.- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित करतो की , 
नियोजित ओमसाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
लोणजे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ १६/ सन २०१८ , दिनांक २४ जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , २४ जुलै २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद / अधिसूचना/ 
१२८४/ सन २०१८.- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , 
नियोजित तुळजाभवानी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ ९ २१/ सन २०१८ , दिनांक २५ जुलै २०१८ असा आहे . 
जळगाव , २५ जुलै २०१८. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार/ दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना / 
१२८०/ सन २०१८.- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , 
नियोजित ओमसाई महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
वडगाव लांबे, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद/ अधिसूचना / 
१३०६/ सन २०१८.- याद्वारे मी , अशोक डी . बागल , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर ८ - १४ , २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १ ९४० 


दुरुस्ती आदेश 


नियोजित अविनाश महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , हनुमंतखेडे, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे 
आहे. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६० / सन २०१८. 
श्री . डी . पी . आहिरे , मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एस . पी . जगताप, सहायक सहकार 
अधिकारी , सटाणा यांची जगदंबा पाणीवापर सहकारी संस्था 
मर्यादित, कंधाणे, तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या अवसायन 
संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीआरएल / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ ९ २४/ सन २०१८ , दिनांक ३० जुलै २०१८ असा आहे. 

अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


जळगाव , ३० जुलै २०१८ . 


दुरुस्ती आदेश 


दुरुस्ती आदेश 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५२७/ सन २०१८. 
श्री . एन. व्ही. साळवे, सहकार अधिकारी , प्रथम श्रेणी, सटाणा तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल. एम . 
गमे , सहायक सहकार अधिकारी, सटाणा यांची शंकर तुकाराम 
अलई ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , नामपूर, 
तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या अवसायन संस्थेवर अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६१/ सन २०१८. 
श्री . एस . एस . मखे, उपलेखापरीक्षक , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एस . 
पी . जगताप , सहायक सहकार अधिकारी, सटाणा यांची जगदंबा 
पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित, कंधाणे, तालुका बागलाण , 
जिल्हा नाशिक या अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा, ५ जुलै २०१८ . 


दुरुस्ती आदेश 


दुरुस्ती आदेश 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५५ ९/ सन २०१८. 
श्री . आर. बी . गुंजाळ , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सटाणा 
यांचेऐवजी श्री . एल. एम . गमे , सहायक सहकार अधिकारी, सटाणा 
यांची प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी विविध व्यावसायिक सहकारी संस्था 
मर्यादित, सटाणा , तालुका बागलाण, जिल्हा नाशिक या अवसायन 
संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६२/ सन २०१८. 
श्री . एस . झेड . ताले , कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा यांचेऐवजी सौ . व्ही . आर . कुमावत , 
शासकीय प्रतवारीकार , सटाणा यांची विजयाश्री महिला गृहउद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित , मळगाव , तालुका बागलाण , जिल्हा 
नाशिक या अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


२५ 


दुरुस्ती आदेश 


दुरुस्ती आदेश 


क्रमांक प्रशासक/ अवसायक / दु.आदेश/ १५६३/ सन २०१८. 
श्री . डी . पी . आहिरे , मुख्य लिपिक तथा सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक सहकार 
अधिकारी , सटाणा यांची गुलाबराव महाराज ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निकवेल , तालुका बागलाण , जिल्हा 
नाशिक या अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६६ / सन २०१८. 
श्री . आर. बी . गुंजाळ , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, सटाणा 
यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक सहकार अधिकारी, सटाणा 
यांची प्रफुल्ल ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नामपूर , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या अवसायन संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा, १६ जुलै २०१८. 


दुरुस्ती आदेश 


दुरुस्ती आदेश 


. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६४/ सन २०१८. 
श्री . के . पी . गांगुर्डे, दुसरे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक सहकार अधिकारी , 
सटाणा यांची श्री संत नामदेव महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित, सटाणा, तालुका बागलाण, जिल्हा नाशिक या अवसायन 
संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश/ १५६७/ सन २०१८. 
श्री . एस . पी . जगताप , सहायक सहकार अधिकारी तथा सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , 
सहायक सहकार अधिकारी, सटाणा यांची संताजी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, सटाणा , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या 
अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


दुरुस्ती आदेश 


दुरुस्ती आदेश 


. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६५/ सन २०१८. 
श्री . के . पी . गांगुर्डे, दुसरे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक सहकार अधिकारी, 
सटाणा यांची विजया महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सटाणा, तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या अवसायन संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५६८ / सन २०१८. 
श्री . एस . झेड . ताले , कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, सटाणा यांचेऐवजी सौ. व्ही . आर. कुमावत, शासकीय 
प्रतवारीकार , सटाणा यांची श्री समर्थ मालकीहक्क सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, नामपूर , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या 
अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही , शिक्क्यानिशी दिला असे. 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


दुरुस्ती आदेश 


सहकार अधिकारी , सटाणा यांची नामपूर महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित, नामपूर , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या 
अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


, 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश/ १५६ ९/ सन २०१८. 
श्री . डी. पी . आहिरे , मुख्य लिपिक तथा सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक सहकार 
अधिकारी, सटाणा यांची जनार्दन स्वामी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , ब्राह्मणगाव, तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक 
या अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


महेश भडांगे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा, 
तालुका बागलाण, जिल्हा नाशिक. 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


दुरुस्ती आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५७० / सन २०१८. 
श्री . एन. व्ही. साळवे, सहकार अधिकारी , प्रथम श्रेणी, सटाणा तथा 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , सटाणा यांचेऐवजी सौ . व्ही . आर . 
कुमावत , शासकीय प्रतवारीकार , सटाणा यांची शरद पवार नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सटाणा , तालुका बागलाण , 

जिल्हा 
नाशिक या अवसायन संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


- 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१/ ४७५ / सन २०१८. 
- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अमळनेर, 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार श्रीकृष्ण सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला असे . 


सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


सटाणा, १६ जुलै २०१८ . 


. 


दुरुस्ती आदेश 


अमळनेर , ३१ मार्च २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५७१/ सन २०१८. 
श्री . आर. बी . गुंजाळ , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सटाणा 
यांचेऐवजी सौ . व्ही . आर. कुमावत , शासकीय प्रतवारीकार , सटाणा 
यांची श्री स्वामी समर्थ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सटाणा , तालुका बागलाण , जिल्हा नाशिक या अवसायन संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा दुरुस्ती आदेश आज दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजी 
माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१/ ४७६ / सन २०१८. 
- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार संजय गांधी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अमळनेर, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला असे. 


सटाणा , १६ जुलै २०१८ . 


, 


दुरुस्ती आदेश 


क्रमांक प्रशासक / अवसायक / दु.आदेश / १५७२/ सन २०१८. 
श्री . एस . झेड . ताले , कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सटाणा यांचेऐवजी श्री . एल . एम . गमे , सहायक 


अमळनेर , ३१ मार्च २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


२७ 


आदेश 


. 


, 


- 


क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द/ कलम २१ /८१५/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार जीवनज्योती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर, जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला असे . 
अमळनेर , ३१ मार्च २०१८. 


आदेश 
क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द/ कलम २१ / १०१२/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार वेस्टर्न रेल्वे एम्प्लॉईज 
कंझ्युमर्स को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजी दिला असे. 
अमळनेर , २७ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


आदेश 


- 


, 


क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१/ ८६५/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार शिवाई ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मठगव्हाण , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला असे . 
अमळनेर , ३१ मार्च २०१८ . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द/ कलम २१/ १०१७/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार एकविरा ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मेहेरगाव , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजी दिला असे. 
अमळनेर , २७ जून २०१८ . 


, 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ संस्था नोंदणी रद्द/ कलम २१ /८७० / सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार भैरवनाथ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, मारवड , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी दिला असे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १०२२/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर, जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार महालक्ष्मी ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिळोदे, तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजी दिला असे . 
अमळनेर , २७ जून २०१८ . 


अमळनेर , 


३१ मार्च 


मार्च २०१८ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जून २०१८ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


गुलाब पाटील. 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अंमळनेर , 


जिल्हा जळगाव . 


अंमळनेर , २५ जून २०१८ . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १०२७/ सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर, 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार भवानी माता सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, जानवे, तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २७ जून २०१८ रोजी दिला असे . 
अमळनेर , २७ जून २०१८ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


- 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ ( अ)/ प्रशासक नियुक्ती/ आदेश/ ८६६/ सन 
२०१८.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७७ ( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अमळनेर तालुका शेतकरी सहकारी संघ 
मर्यादित, अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालविणेसाठी श्री . जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची प्रशासक पदावर 
नियुक्ती करीत आहे. प्रशासक यांनी संस्थेचा पदभार घेतल्यापासून 
सहा महिन्यांचे कालावधीत नवीन समितीची रचना गठित करणेबाबत 
कायदेशीर कार्यवाही करावी . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ रोजी माझे 
सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

२३ डिसेंबर २०१८ . 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार/ ६३३/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
धनगर महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , 
तहाडी, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , 

१ ९ ६१ 

चे कलम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / एजीआर ( ओ)/ ७७३/ सन २०१८ 
२०१९ , दिनांक १६ जुलै २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम, १९ ६० चे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करणेत येत आहे . 


धुळे , १६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


अमळनेर , 


आदेश 


चे कलम ५ 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ६६०/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
बंजारा आईमाता महिला बंदिस्त शेळी -मेंढीपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित , सिताणे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ 

अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / डीएलई / एजीआर ( ओ)/ 
७७५ / सन २०१८-२०१९ , दिनांक २० जुलै २०१८ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करणेत येत आहे . 


क्रमांक आस्था /कलम ७७ ( अ)/ प्रशासक नियुक्ती/ आदेश/ ११२७ / 
सन २०१८.- मी , गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७७ ( अ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून अंमळनेर तालुका शेतकरी सहकारी संघ 
मर्यादित, अंमळनेर , तालुका अंमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
दैनंदिन कामकाज सुरळीत चालविणेसाठी श्री . जी . एस . महाजन , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , अंमळनेर यांची प्रशासक पदावर 
नियुक्ती करीत आहे. प्रशासक यांनी संस्थेचा पदभार घेतल्यापासून 
सहा महिन्यांचे कालावधीत नवीन समितीची रचना गठित करणेबाबत 
कायदेशीर कार्यवाही करावी. 


, 


धुळे , २० जुलै २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


२ ९ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएमआर/ जीएनएल / 
२८३१/ सन २०१८ , दिनांक २९ जून २०१८ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी 
साधन संपत्ती संस्था असे आहे. 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार/ ६६२/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
पीरबाबा महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , 
सिताणे, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ५ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ डीएलई / एजीआर ( ओ)/ ७७६/ सन २०१८ 
२०१ ९, दिनांक २० जुलै २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करणेत येत आहे. 


वि . उ . लकवाल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीरामपूर , 


श्रीरामपूर , २९ जून २०१८ . 


अंतिम आदेश 


धुळे , २० जुलै २०१८ . 


आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ/ धुळे/ सहकार / ६६४/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), धुळे याद्वारे असे अधिसूचित करतात की , 
जय बजरंग महिला बंदिस्त शेळी- मेंढीपालन सहकारी संस्था 
मर्यादित , सिताणे, तालुका धुळे , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ डीएलई/ एजीआर ( ओ)/ 
७७४/ सन २०१८-२०१९ , दिनांक २० जुलै २०१८ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ (१ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करणेत येत आहे. 

किरण मनोहर चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे . 


क्रमांक आस्था / अंतिम आदेश /किसान पीक संरक्षक / सन २०१८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (२) पोट 
कलम (१ ) व नियम , १९ ६१ चे नियम ८७ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी , मधुसूदन हरनिवास लाठी, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव अंतिम आदेश 
देतो की , किसान पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित , घोडगाव, 
तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव या संस्थेचा कारभार वरील नमूद 
केलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर व कारणास्तव गुंडाळण्यात येत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०२ ( २), ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार श्री . 
आर. डी . पाटील , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा 
जळगाव यांची सदर संस्थेवर अवसायकपदी वर नमूद केलेल्या 
कारणास्तव नेमणूक करीत आहे. 

तसेच वर उल्लेख केलेल्या अधिनियमाच्या कलम १०३ ला 
अनुसरून असाही आदेश देत आहे की , अवसायक यांनी संस्थेचे 
अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर 
संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल , 
ती सर्व मालमत्ता, चीजवस्तू व कारवाईयोग्य दावे, तसेच संस्थेच्या 
धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या 
अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था परिसमापकाच्या स्वाधीन करतील 
आणि त्यानंतर त्यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही. 
तसेच संस्थेचे अधिकारी आपली पदे सोडतील आणि समापनाचा 
आदेश अंमलात असेपर्यंत संस्थेच्या अधिमंडळाला आपल्या कोणत्याही 
अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. 


. 


धुळे , २० जुलै २०१८. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्रशा-१/नियो.स्वामिनीमहिलाविसंस्था/ नोंदणी/ ६ ९ ५/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे असे स्वामिनी महिला विकास सहकारी संस्था 
मर्यादित, श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ मे २०१८ रोजी माझे स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे. 

मधुसूदन हरनिवास लाठी, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव . 


, 


चोपडा , ४ मे २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


आदेश 


९ 


नाशिक ( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५८१/ 
सन १९ ७९, दिनांक ९ मे १ ९ ७९ ) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २५ जून २०१८ रोजी माझे सही 
व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


क्रमांक सनिने / वि -३/ ग्रामीण पत / संस्था / नोंदणी/ ६२२/ सन २०१८. 
- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नेवासा याद्वारे जाहीर करतो 
की , वात्सल्य महिला बिगरशेती सहकारी संस्था मर्यादित, सोनई , 
तालुका नेवासा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए/ आरएसआर/ 
( सीआर)/ ३४४४/ २०१८ , दिनांक ७ जुलै २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियम , कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे आहे. 


नाशिक , २५ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


दिपक नागरगोजे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नेवासा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


, 


नेवासा, ७ जुलै २०१८ . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी) / ५७५३/ १८३२/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे जाहीर करतात की , प्रियंका हिल- बी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड , महात्मानगर , नाशिक यांनी मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ७२८/१ ते १० , १३- ब ते २५ - अ/ ९ ते 
११/२, प्लॉट नंबर २६५ ते २६८ - ब यांसी एकूण क्षेत्र २२०२.०० 
चौरस मीटर या मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


नाशिक, २९ जून २०१८ . 


- 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ श्रीकैलासको- ऑप.हौसिंग / क -२१ / नों रद्द/ आदेश/ १६४१ / 
सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम 
२१ मधील तरतुदींचा वापर करून मी , प्रिया दळणर, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये श्री कैलास 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, टाकळीरोड , नाशिक 
( नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ २६७/ सन १९ ७१, 
दिनांक ३ मार्च १ ९ ७१) ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून सदर आदेशाचेदिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ जून २०१८ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५७५१/ १६६२/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे वावरे एम्पायर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक यांनी मौजे कामटवाडे शिवारातील सर्व्हे नंबर २९ / २/ १- बी 
मधील प्लॉट नंबर १ व २ यांसी एकूण 

क्षेत्र १०१७.५० 

चौरस मीटर 
या मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून तिचे उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक , १ जून २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ टीसी)/ 
५७५१/ सन २०१८ , दिनांक २५ जून २०१८ असा आहे . 


क्रमांक वि -१ /शिमभाहि.हौ.सो./ क -२१ / नों.रद्द / आदेश / १६४३ / सन 
२०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदींचा वापर करून मी , प्रिया दळणर , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, नाशिक या आदेशान्वये शिक्षण 
महर्षि भाऊसाहेब हिरे को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 


नाशिक, २५ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


३१ 


आदेश 


९ ८६ 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे . 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एचएसजी/ ( टीसी) / ५७५२/ १६३८ / सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
याद्वारे शिवसमर्थ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
सिद्धटेकनगर , कामटवाडे, अंबड , लिंक रोड, नाशिक यांनी मौजे 
कामटवाडे शिवारातील सर्व्हे नंबर २५/२/३/४/५ व ६ - अ मधील प्लॉट 
नंबर १५ व १६ यांसी एकूण क्षेत्र ६२०.४६ चौरस मीटर या 
मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली गृहनिर्माण संस्था 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून संस्थेचे उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश /१३८८/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १), ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक , नृसिंह को 
ऑपरेटिव्ह हौसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , सोयगाव , तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ 

मार्च २०१८ 

रोजी 
देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एम . एस. गांधी , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ 
५७५२/ सन २०१८ , दिनांक २५ जून २०१८ असा आहे. 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका, 

नाशिक . 
नाशिक , २५ जून २०१८ . 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक एनएसके / एमएलजी/ जीएनएल/ ४१३७/ १७२२/ सन 
२०१८.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव यांनी मुख्य प्रवर्तक, 
सावित्रीआई बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव, 
तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० (१) नुसार संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एमएलजी/ जीएनएल/ ४१३७/ 
सन २०१८ , दिनांक १८ जुलै २०१८ असा आहे . 
मालेगाव , १८ जुलै २०१८ . 


क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश / १३ ९ ५ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १), ( क) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक पदमिनी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , दाभाडी, तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी 
देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एस . व्ही . परदेशी, 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांची 
नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे. 


- 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ १३८१/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ (१) , ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक , प्रसन्नप्रसाद 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सहकारी संस्था मर्यादित, संगमेश्वर, तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी 
देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एम . एस. गांधी, उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक वि -६/ अवसायन / अंतिम आदेश / १४५८ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १), ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक नूतन संगमेश्वर 
विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , संगमेश्वर , 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर ८ - १४, २०१८ / कार्तिक १७ - २३ , शके १९ ४० 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे. 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


, 


तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . आर. ए. शिंदे, स्पेशल 
बँक इन्स्पेक्टर , नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , 
नाशिक - मालेगाव, तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांची नेमणूक 
कायम करण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे . 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


मार्च २०१८ 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ १४३७/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १), ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक सावित्रीच्या 
लेकी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव , 
तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 

३१ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एस . डी. भामरे , तिसरे 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा 
नाशिक यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे . 


. 


. 


क्रमांक वि -६/ अवसायन / अंतिम आदेश /१४५१/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १) , ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक , 

राजगृह 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका मालेगाव, 
जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी देण्यात 
आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये नेमणूक 
केलेले अवसायक म्हणून श्री . एस . बी. पाटील , तालुका लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, मालेगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा नाशिक यांची 
नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे . 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


आदेश 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


- 


आदेश 


क्रमांक वि -६/ अवसायन/ अंतिम आदेश/ १४३०/ सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ (१) , ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव , जिल्हा नाशिक जिजामाता 
महिला लघुउद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, संगमेश्वर , तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी 
देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एस . पानपाटील , अपर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव , तालुका मालेगाव, जिल्हा 
नाशिक यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ जून २०१८ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक वि -६ / अवसायन / अंतिम आदेश / १४४४ / सन २०१८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १) , ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या विधीशक्तींचा वापर करून मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मालेगाव , जिल्हा नाशिक श्री महावीर 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सहकारी संस्था मर्यादित, संगमेश्वर , तालुका 
मालेगाव, जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ३१ मार्च २०१८ रोजी 
देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे . तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
नेमणूक केलेले अवसायक म्हणून श्री . एस . व्ही . परदेशी, 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा 
नाशिक यांची नेमणूक कायम करण्यात येत आहे. 


संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


. 


मालेगाव , १२ जून २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL . 


